सन २०१६-१७ च्या मंजूर पी.आय.पी.नृूसार 
सन २०१७-१८ या वर्षामध्ये राष्ट्रीय आरोग्य 
अभियानाअंतर्गत राज्यातील आरोग्य 
संस्थांमधून नवजात बालकांची तपासणी 
करून घेण्यास प्रशासकीय मान्यता 
देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा-०२१८/प्र.क्र.१०/आ -७ 
१० वा मजला, गोकुळदास तेजपाल रूग्णालय संकूल इमारत, 
नवीन मंत्राळय, मुंबई - ४००००१. 
दिनांक : २२ मार्च, २०१८. 


वाचा :- 
१) केंद्र शासनाचा सन २०१६-१७ चा मंजूर पी.आय.पी. 
२) शासन निर्णय,उद्योग,उर्जा व कामगार विभाग,क्र.भागस-२०१४/प्र.क्र.८२/उद्योग-४, 
दिनांक १ डिसेंबर, २०१६. 
३) अतिरिक्त संचाळक (आरोग्य सेवा),पुणे यांचे पत्र क्र.राकुकका/बाल आरोग्य/ 
कक्ष १५ क/ New Born Screening /१४८१-८३/२०१८, दिनांक 3 जानेवारी, २०१८. 


प्रस्तावना :- 
राज्यामध्ये प्रतिवर्षी अंदाजे २० लक्ष नवजात बालके जन्माला येतात. एसआरएस २०१६ 


नुसार राज्याचा अर्भक मृत्यू दर १९ व नवजात बाल मृत्यू दर १३ असून देशाच्या सरासरीपेक्षा कमी 


आहे. परंतू होणाऱ्या एकूण बालमृत्यूंपैकी ७० टक्के मृत्यू हे नवजात बालकांचे होत असल्यामूळे 


नवजात बालकांची वेळेत तपासणी व निदान होऊन उपचार होणे गरजेचे आहे. नवजात 


बालकांमध्ये कन्जेनाईटल हायपोथायरोइडीजम व कन्जेनाईटल Berto हायपरप्ळाशिया या 


गंभीर आजारांची ATT अधिक असते. असे आजार झालेल्या मुलांची तपासणी (न्यू बॉर्न स्क्रिनींग) 


करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा-०२१८/प्र.क्र.९०/आ -७ 


शासन निर्णय :- 
केंद्र शासनाने सन २०१६-१७ मध्ये नवजात बालकांची राज्यातील आरोग्य संस्थांमधून 


तपासणी करून घेण्यास परवानगी दिलेळी आहे. त्यासाठी सन २०१६-१७ च्या मंजूर 


पीआयपीनूसार एफएमआर कोड A.4.9.4 अन्वये रु.३.०० कोटी (रुपये तीन कोटी फक्त ) इतका 


निधी मंजूर करण्यात आला आहे. सदर मंजूर अनुदानातून राज्यातील नवजात बालकांची आरोग्य 


संस्थांमधून उपयुक्त तंत्रज्ञानाचा उपयोग करून तपासणी करून घेण्यास प्रशासकीय मान्यता 


देण्यात येत आहे. मात्र अशी तपासणी करताना काही साहीत्य व उपकरणे लागण्याची saa 


आहे. अशा अत्यावड्‌यक साहीत्य व उपकरणांची उद्योग, उर्जा व कामगार विभागाच्या संदर्भ क्र.२ 


येथीळ शासननिर्णयामधील अटी व adie तंतोतंत पालन करून खरेदी करण्यासही प्रशासकीय 


मान्यता देण्यात येत आहे. सदर अत्यावश्‍यक खरेदी नियमानूसार होईल, याची अतिरिक्‍त 


संचाळक (आरोग्य सेवा), पुणे यांनी सर्वतोपरी काळजी घ्यावी. 


२. शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्र.विअप्र-२०१३/प्र.क्र.3०/२०१३/विनियम, भाग-२ दिनांक 


१७ एप्रिल, २०१५ सोबतच्या परिशिष्टातीळ वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका १९७८, भाग-पहिला, 


उपविभाग दोन मधील अ.क्र.४, नियम क्र. ७ अन्वये प्रशासकीय विभागास प्रदान करण्यात आलेल्या 


अधिकारानुसार प्रस्तुतचे प्रशासकीय मान्यतेचे आदेश निर्गमित करण्यात येत आहेत. 


3. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला AYA त्याचा संकेताक २०१८०३२११६१७२३३११७ असा आहे. हा शासन 


निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
7 Digitally signed by Amol Nilakanth 

Sakhark: 

A m 0 | N | | a ka n t h DN 4 CN ao Nilakanth Sakharkar, C = 
IN, S = Maharashtra, O= Government Of 

Sakharkar Mensur sy ond cence नी 
Department 
Date: 2018.03.22 12:59:12 +05'30' 


(अ. नि. साखरकर) 


अवर सचिव 
प्रति, 
अतिरिक्त संचालक (आरोग्य सेवा),कुटूंब कल्याण माताबाळ संगोपन व शालेय 
आरोग्य,पुणे. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा-०२१८/प्र.क्र.९०/आ -७ 


Wa:- 

१) आयुक्त आरोग्य सेवा तथा अभियान संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई. 
२) सह संचालक, आरोग्य सेवा,खरेदी कक्ष, मुंबई. 

3) जनरल मॅनेजर,हाफकीन जीव-औषध सेवा संचालनालय, मुंबई. 

४ सर्व संबंधीत सह संचालक (आरोग्य सेवा संचालनाळलया मार्फत) 

५) सर्व सहसचिव/उपसचिव, सार्वजनिक आरोग्य विभाग. 

६) उपसंचालक, सर्व मंडळ कार्यालये. 

७ सर्व जिल्हा शल्य चिकित्सक (Fw मार्फत) 

९) सर्व जिल्हा आरोग्य अधिकारी (Fwe मार्फत) 

१०) निवडनस्ती (आरोग्य-(७) 


वानी aa” SES SS RES SS 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


